महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई आणि पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील 
नागरी हक्क संरक्षण योजनेतील ७५ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१६ ते दिनांक २८.०२.२०१७ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ नोव्हेंबर, २०१६ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय गृह विभाग, क्रमांकः टिआरए-०१०३/सीआर-१६/पोल-८, 
दिनांक २२.०९.२००३ 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२५/६१३४/मुवा/ 
पोल-८/म.अ.प्र.क्र./पोमसं/२००३,दिनांक १९.१२.२००३ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/६६९/सीआर-७, दिनांक २७.०९.२००२ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग,क्रमांक टिआरए-०१०३/प्र.क्र.१६/विशा-६, 
दिनांक ३१.०१.२००४, ३१.०३.२००४ व २८.०९.२००४. 
शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२४.०३.२०१४ 
शासन निर्णय, गृह विभाग,क्रमांक -पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-९, दि.२७.०३.२०१५ 
शासन निर्णय क्रमांक - पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विा-६, दि.१.३.२०१६. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमस २६ ब/६१४३/नाहसं/विशा- 
६/१२७/२००६, दिनांक ८.९.२०१६ 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६ 


शासन निर्णय- 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई आणि पोलीस अधिक्षक 
कार्यालयातील नागरी हक्क संरक्षण योजनेअंतर्गत निर्माण केलेल्या विविध संवर्गातील १५६ अस्थायी 
पदे तसेच या पदांव्यतीरिक्‍त शासन निर्णय क्र. पीसीआर-०४१२/प्र.क्र. २००/विशा- ६ दिनांक ८ 
मे,२०१२ अन्वये पोलीस उप निरीक्षकाची पुनर्णजिवित करण्यात आलेली २ पदे start विविध संवर्गातील 
एकूण १५८ पदांपैकी ७५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१६ ते दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंतच्या 
कालावधीसाठी संदर्भाधिन क्र.७ च्या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६ 


२. या शासन निर्णयाव्दारे सोबतच्या विवरणपत्रातील विविध संवर्गातील एकूण ७५ (पंच्याहत्तर) 
अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार पुढील अटींच्या अधीन राहून 
दिनांक ०१.१०.२०१६ ते दिनांक २८.२.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध दि.३१.१२.२०१६ पूर्वी 
निश्चित न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी 
जबाबदारी पोलीस महासंचालक कार्यालयाची राहील.. 
३. यापदांसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षकाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१५- 
२०१६ व सन २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
(१) मागणी क्र.बी.-१ "२०५५ पोलीस- १०९-जिल्हा पोळीस- (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल" 
(२) मागणी क्र.बी-१ "२०५५ पोलीस-१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस- (०२)(०१) हहर पोलीस 
(3) मागणी क्र.बी-१"२०५५ पोलीस- ००१, संचालन व प्रशासन- (00)(09) पोलीस निरीक्षणालय" 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१६ अन्वये मिळालेल्या आदेशानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे.. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१११७१५४०५५५२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


5 h | vaj | Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

B a b ५1 fa O 2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc9630 
97b0e134f043fb205f2e97595f1 45aaf4d73, 
cn=Shivaji Baburao Chavan 

C h a Va Nn Date: 2016.11.17 15:47:53 +05'30' 

(शिवाजी चव्हाण) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
3. महासंचाळक व US महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(पदांचा आढावा घेण्याचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करावा) 
४. अपर पोलीस महासंचालक,गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विशा-६ 


. सह सचिव, पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व परिक्षेत्रीय विशोष पोळीस महानिरीक्षक/सर्व पोळीस आयुक्‍त/जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१०.वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई 
११.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१/पोल-३,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवड नस्ती/विझा-६. 


oN 0 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक - पीसीआर-१०१३/प्र.क्र.५८०/विजा-६, दिनांक - १७ नोव्हेंबर, २०१६ चे सहपत्र 


विवरणपत्र 
अ. पदनाम शासन निर्णय 
क्र. 
युओएम । पीसीआर पीसीआर पीएमए | आयपी । एकुण 
३/१७७/ | ३०९१/१८/विझा-६, ३०९१/१८/(२/विशा-६, ।न एस पदे 
२०४८/ । दिनांक ३.१०.१९९१या दिनांक ८.७. ९२ या शासन | ०३९७/ | १७०८/ 
॥-पी, शासन निर्णयान्वये पोळीस | निर्णयान्वये पोळीस उप ame । सीआर 
दिनांक | उप निरीक्षकांची मंजूर निरीक्षकांची मंजूर ४७४/पो | २६६/ 
५.११. करण्यात आलेली पदे ही | करण्यात आलेलीपदेही | aya, | पोल-१, 
१९७७ पोमसं, म.रा.मुंबई पोमसं, म.रा., मुंबई दिनांक | दिनांक 
कार्यालयाकडील कार्यालयाकडील २६.२. | ३१.५. 
परिपत्रक परिपत्रक क्र. पोमसं /२६/ | २००१ | ood 
क्र.पोमसं/२६/८२१४/सपो । ८२१४/सपोनि/२००२, 
नि/२००२, दि.४.१२.२००२ | दि.४.१२.२००२ अन्वये 
अन्वये स.पो.नि. ची पदे स.पो.नि. ची पदे करण्यात 
करण्यात आली आहेत. आली आहेत. 
१ २ ३ ४ 4 & 9 ८ 
१ पोलीस महानिरीक्षक विकि nd 1.10 =| ०१ ०१ 
२ पोलीस अधिक्षक fl ee el ०१ ina ०१ 
३ पोलीस उप णन (|| ०१ | a 09 
अधिक्षक 
8 पोलीस निरीक्षक ०३ ०१ ०१ ae il ०५ 
4 सहायक पोलीस aa 03 ०६ a | ०९ 
निरीक्षक 
& पोलीस हवालदार ed ०८ १६ | कशि २४ 
9 पोलीस शिपाई | ०५ २५ | Fo 30 
८ aa fate P| ed ०१ | ग्वा ०१ 
९ टंकलेखक धरं काशा ०१ ol Pea ०१ 
१० कार्यालयीन शिपाई । ०२ शो शहत न्न Fe] ०२ 
एकुण ०५ १७ ५१ ०१ ०१ ७५ 


